मराठी मजकूराचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद 
करण्यासाठी भाषा संचालनालयात भाषा 
तज्ञांची नामिका (पॅनल) स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक-२८.०३.२०१८. 
वाचा 


१) झासन निर्णय क्र. नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक 


शासन निर्णय क्र. नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१८ मधील भाषा 
तज्ञ नामिकेतील अनुक्रमांक १३ येथील डॉ. एम. एस. दिवाण या नावाऐवजी डॉ. श्रीकांत मोरेश्वर 
दिवाण असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१३३६५८४५३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Nanda Maruti ५000007707 


artment, , st=Maharashtra, 
4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec 


tra, ou=Marathi Bhasha 
03666d244838270, 


serial INumber=baf9d9317025580944685e047b9c52d64c532684054F 
a Uu 19e1f02c374b78e1773f, cn=Nanda Maruti Raut 


2018.03.28 13:40:27 +05'30' 


(नंदा राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. सचिव, राजभाषा विभाग, विधी आणि न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नवी दिल्ली. 

४. सर्वमा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

६. सर्व विधानसभा सदस्य /विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव व सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२ 


९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यांनी त्यांच्या 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


अधिपत्याखालील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणावे. 
निवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 
मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त व सर्व जिल्हाधिकारी. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. (पत्राने) 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. (पत्राने) 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 
मा. लोकायुक्त व उप लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (पत्राने) 
आयकर आयुक्‍त, आयकर कार्यालय, मुंबई- Yoo ०२०. 


मुख्य वाणिज्यिक व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, मुंबई. 


मुख्य वाणिज्यिक व्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे मुख्य कार्यालय, चर्चगेट, मुंबई. 
संचाळक, भाषा संचालनालय, मुंबई 

विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद. 
(भाषा संचालनालयामार्फत) 

संबधित मराठी भाषा तज्ञ (भाषा संचालनालयामार्फत) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती. (भाषा-२) 


